कोविड-१९ संबंधित कर्तव्य बजावत असताना कोविड- 
१९ विषाणूचा संसर्ग होऊन मृत्यू पावलेल्या 
कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबियांना सानुग्रह सहाय्य मंजूर 
करण्याबाबत.- कै. सुधीर नथु भोगे, आरोग्य सहाय्यक 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.८७/सेवा-५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार 
संकुल इमारत, नविन मंत्रालय, मुंबई-०१ 
तारीख: २० मार्च,२०२३ 


१) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.४/व्यय-९,दि. २९.०५.२०२०. 

२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकःसंकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.४/व्यय-९, दि.१४.०५.२०२१. 

3) संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे यांचा क्र. संआसे/कोवीड-१९/कक्ष-५८/ कोविड-१९/विमा कवच 

प्रस्ताव/१०८०-८५/२१ दि.१४.०१.२०२३ चा प्रस्ताव. 
४) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिहवजरोग) पुणे-१ यांचे पत्र क्र. संआसे/कोवीड-१९/कक्ष-५८/विमा 
कवच/अनुदान लेखाशिर्ष/३३२९-३५/२३, दिनांक ०६.०३.२०२३. 

शासन निर्णय : 

संदर्भाकित क्रमांक १ येथील वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक २९ मे, २०२० अन्वये कोविड-१९ संबंधित 
कर्तव्य बजावतांना कोविड-१९ विषाणूचा संसर्ग होऊन मृत्यू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना विमा कवच/ सानुग्रह सहाय्य लागू 
करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. 

संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे यांनी कै. सुधीर नथु भोगे, आरोग्य सहाय्यक यांच्या कुटुंबियांना शासन निर्णय, 
वित्त विभाग क्र. संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.४/व्यय-९, दिनांक २९.०५.२०२० अनुसार रु. ५०,००,०००/- (रुपये पन्नास लक्ष 
फक्त) इतक्या रक्कमेच्या सानुग्रह सहाय्य मंजूरीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 

जिल्हा परिषद, ठाणे येथे कार्यरत असलेले कै. सुधीर नथु भोगे यांचा कोविड-१९ संबंधित कर्तव्य पार 
पाडताना कोरोना विषाणू संसर्गाने दि. १७.०९.२०२० रोजी मृत्यू झाळा आहे. त्यांच्या सेवा कोविड-१९ विषाणूच्या 
सार्वत्रिक साथीच्या अनुषंगाने मदतकार्य यामध्ये समाविष्ट होत आहेत. मृत्यू कोविड-१९ मुळे झाला असल्याचे जिल्हा 
आरोग्य अधिकारी यांनी प्रमाणित केले आहे. 

त्यानुसार, जिल्हा परिषद, ठाणे येथे कार्यरत कै. सुधीर नथु भोगे, आरोग्य सहाय्यक यांच्या कुटुंबियांना रु. 
५०,००,०००/- (रुपये पन्नास लक्ष फक्त) इतक्या रक्कमेचे सानुग्रह सहाय्य प्रदान करण्यास या आदेशाद्वारे मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 

वित्त विभाग शासन निर्णय, क्र. संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.४/व्यय-९, दिनांक २९.०५.२०२० मधील तरतूदीनुसार 
कै. सुधीर नथु भोगे, आरोग्य सहाय्यक या कर्मचाऱ्याच्या वारसास या संदर्भातील तरतूदी व नियम विचारात घेऊन 
सानुग्रह सहाय्य अदा करण्याची जबाबदारी संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे यांची राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र ८७/सेबा ५ 


प्रस्तुत खर्च खाली नमूद लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येईल. 
मागणी क्रमांक आर-१ 
“२२१०-वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
(०२)(०८)- प्राथमिक आरोग्य (२२१० ५०४१) केंद्रे (स्थानिक क्षेत्र) (अनिवार्य) 
३६ - सहाय्यक अनुदाने (वेतन) 
लेखाशिर्ष - (२२१००२२६) 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१७१७१४१५८४१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
ARCHANA 000. 10000 


ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=b17094004b015083dae757656e5d2484 
7898197ddd6b0366a9177f097ed0887a, 
pseudonym=EFEOAAA7FB78AD706283B7A34C5F 
C48C1920AEBD, 
serialNumber=B4E19876AB3EEC36E3A3B988441 


648AB87470CDFE66B14CFBE7AC9BD770485C1, 
cn=ARCHANA VILAS WALZADE 
Date: 2023.03.20 12:01:36 +05'30' 


अर्चना वालझाडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, पुणे. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे. 

५. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे. 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 
श्रीमती. संगिता सुधीर भोगे (कै. सुधीर भोगे यांचे पत्नी), बी -२/१०२ व्हिनस पार्क, डी.एन.एस बँक 
जवळ, मांडा टिटवाळा पुर्व, ठाणे. 

८. निवडनस्ती (सेवा-५). 


Cc Av AD Oo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


